नमो ११ सुत्री कार्यक्रम 

नमो तीर्थस्थळ सुधार अभियान- ७३ 
पवित्र व ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांची 
सुधारणा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा:- संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे पत्र 
क्र.स्मारके/२०२३/२७२४, दि.१३.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

मा.पंतप्रधान यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त ॥॥00॥7४७७३ अंतर्गत विविध लोकोपयोगी नमो ११ Yat 
कार्यक्रम हाती घेण्याबाबत निश्चित करण्यात आले आहे. या नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांचे 
एकूण ११ अभियान निवडण्यात आलेले आहेत. यामध्ये नमो तीर्थस्थळ सुधार अभियानासाठी सांस्कृतिक 
कार्य विभागास नोडल विभाग म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. या अभियांनांतर्गत ७३ पवित्र व ऐतिहासिक 
धार्मिक स्थळांची सुधारणा करण्यासाठी निवड करावयाची आहे. अशा ७३ ठिकाणी खालीलप्रमाणे कामे हाती 
घ्यावयाची आहेत:- 


ऐतिहासिक व पुरातन मंदिरांचा जिर्णोध्दार 
प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे 
डिजीटल दर्शन 

परिसर सुझोभिकरण 

५. स्वच्छता 


Cc WwW A 0 


०२. या अभियानांतर्गत ७३ स्थळांची निवड तात्काळ करणे आवश्‍यक आहे. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत ७३ ऐतिहासिक स्थळे, पुरातन मंदिरांची 
निवड करुन शासनास कळविले आहे. या यादीमध्ये ऐतिहासिक मंदिरे, बारव, तलाव यांचा समावेश करण्यात 
आला आहे. नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत या ७३ ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरांची कामे हाती घेण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ७३ ऐतिहासिक स्थळे, 
मंदिरांची कामे हाती घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. नमो-११ सुत्री कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहे:- 
१) पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने सदर कामे हाती घेण्याच्या दृष्टीने 
अंदाजपत्रक/आराखडा तात्काळ तयार करावा. 
२) ७३ स्थळांच्या ठिकाणी या वास्तूंची माहिती सूचना फलकावर AI कोड सहीत 
लावण्यात यावीत. तसेच डिजीटल व फिजीकल नकाडो तयार करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


३) निवडलेल्या प्रत्येक मंदिराच्या योग्य देखभाल व देखरेखीसाठी कमीत कमी ५ भक्तांची 
समिती तयार करण्यात यावी. 

४) या समितीने दर पंधरा दिवसातून एकदा मंदिराला भेट देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. 

५ या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे व ही सर्व कामे दि.३१.०८.२०२४ अखेर 
पर्यंत पूर्ण होतील, या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. 

६ या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी वेब पोर्टळ तयार करण्यात यावे. या वेब पोर्टलवर दर 
सात दिवसांनी केलेल्या कामांचा अहवाल, व्हिडीओ स्वरूपातील अहवाल व छायाचित्रे 
अपलोड करण्यात यावीत. 

७ वास्तूविशारद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची या कामात मदत घेण्याच्या दृष्टीने योग्य ती 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. या ७३ ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरांच्या जतन व संवर्धनाची कामे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयामार्फत हाती घेतली जातील. या कामांवरील खर्च नियमित योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत मंजूर निधीमधून भागविण्यात यावा. 


०४. नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत दर्शविलेली उर्वरित कामे उदा. प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे, 
डिजीटल दर्शन, परिसर सुशोभिकरण, स्वच्छता इत्यादी पर्यटन विभागाने आवश्‍यकतेनुसार हाती घ्यावीत. 
याबाबत पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने पर्यटन विभागाशी समन्वय साधून ७३ ऐतिहासिक स्थळे व 
मंदिरांच्या ठिकाणी हाती घ्यावयाच्या कामांची माहिती द्यावी. तसेच पर्यटन विभागाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयासोबत सल्लामसलत करुन सदर कामे हाती घ्यावीत. 


०५. हा शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिळा उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ६ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) 
अ” नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२७१८१८५९१६२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 


SUMANT ace 
DINKAR PASHTE क क्यो 
(सु.दि.पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


८. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१४. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र. 

१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र. 
१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
20. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
२१. निवडनस्ती/सां.का.३ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


शासन निर्णय क्र. स्मारके-२०२३/प्र.क्र.3३०२/सां.का.३, दिनांक: २७ ऑक्टोबर, 2023 सोबतचे प्रपत्र 
प्रपत्र-अ 


नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाची ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरांची यादी 


अ.क स्मारकांचे नाव पुरातत्व विभाग a aa 

i HUA मंदिर, कसबा संगमेश्वर, रत्नागिरी जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी 

२ | लक्ष्मी नृसिह मंदिर, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
निरानृसिहंपूर, ता. इंदापूर 

३ । कुकडेश्वर मंदिर, पूर, ता.जुन्नर 1 पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

४ | नारायणेश्वर मंदिर, नारायणपूर, | जिल्हा वार्षिक योजना 2023-28 
ता.पुरंदर 

५ | रायरेश्वर मंदिर, रायरी, ता. भोर पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

६ | महादेव मंदिर व दत्त संकुल, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
मौजे. लोणी भापकर 
ता.बारामती, जि.पुणे 

७ । कळम्मादेवी माहूली, पुणे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
ता.खानापूर, जि.सांगली 

८ | भैरवनाथ किकली, ता.वाई, पुणे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
जि.सातारा 

९ | कात्रेश्वर मंदिर, कातरखटाव, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता.खटाव, जि.सातारा 
(असंरक्षित) 

| o | महादेव मंदिर बेलांकी, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता.मिरज,जि.सांगली 
(असंरक्षित) 

गि १ | आगळेश्वर (महादेव) मंदिर, मौजे. पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
आगळगांव, ता.कवठेमहाकाळ, 
जि.सांगली (असंरक्षित) 

१२ | महादेव मंदिर, इरली, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता.कवठेमहाकाळ, जि.सांगली 
(असंरक्षित) 

१३ | महादेव मंदिर, कुची, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता.कवठेमहाकाळ, जि.सांगली 

१४ | महादेव मंदिर, आरे, ता. पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
करवीर, जि.कोल्हापूर 

१५ | माढेश्वर मंदिर, ता.माढा, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


जि.सोलापूर (असंरक्षित) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


१६ | महादेव मंदिर, कासेगाव, ता. पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
दक्षिण सोलापूर, जि.कोल्हापूर 

१७ । निळकंठेश्वर महादेव मंदिर, नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
नाशिक, ता. नाऱशिक 

१८ । तातोबा मंदिर, ओढा, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
नाशिक 

१९  । इंद्राळेश्वर, त्रेबकेश्वर, ता. AIH नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

२० | कुशावर्त तिर्थ, त्रेंबकेश्वर, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
त्रेंबक 

२१ | PAYA, AIA, A. AIH नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

२२ | बल्लाळेश्वर मंदिर, त्रेबकेश्वर, नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता.त्रेबक 

२३ | महादेव मंदिर, देवळाणा, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
सटाणा 

२४ | रेणूकादेवी मंदिर, चांदवड, ता. नाशिक नियमित निधी 
चांदवड 

२५ | वटेश्वर महादेव मंदिर, धोडांबे, नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
ता. चांदवड 

२६ | विष्णू मंदिर, धोडांबे, ता. चांदवड नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

२७ | वैजेश्वर मंदिर, वावी, ता. सिन्नर नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 

२८ «| राघवेश्वर महादेव मंदिर, नाशिक नियमित निधी 
चिंचोंडी, ता. येवला 

२९ । महादेव मंदिर, देवळी, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
कळवण 

३० । कपिलेश्वर मंदिर, वेल्होळे, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
जि. जळगाव, 

३१ «| लक्ष्मी मंदिर, श्रीगोंदा, ता. नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

३२ | सिध्देश्वर महादेव मंदिर, नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
लिंपणगाव, ता. श्रीगोंदा, 
जि.अहमदनगर 

३३ | भवानी मंदिर/विष्णू मंदिर मेथी, नाशिक जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
जि.धुळे 

३४ | नागेश्वर मंदिर, रहिमाबाद, ता. छ.संभाजीनगर । नियमित निधी 
सिल्लोड 

३५ | वडेश्वर महादेव मंदिर, अंभाई, । छ.संभाजीनगर । नियमित निधी 


ता. सिछ़ोड 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


३६ | तेर मंदिर, संकुल परिसर, छ.संभाजीनगर | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
ता.जि.धाराशिव 

३७ । उत्तरेश्वर मंदिर, तेर, छ.संभाजीनगर । नियमित निधी 
ता.जि.धाराशिव 

३८ | महालक्ष्मी मंदिर, जागजी, ता. छ.संभाजीनगर | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
जि.धाराशिव 

३९ । महादेव मंदिर, माणकेश्वर, ता. । छ.संभाजीनगर | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
परांडा, जि.धाराशिव 

४० | खांडेश्वरी मंदिर, बीड, ता.जि. छ.संभाजीनगर | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
बीड 

४१ | मुंकूदराज समाधी मंदिर, छ.संभाजीनगर | नियमित निधी 
अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, 
जि.बीड 

४२ | खोलेश्वर मंदिर, अंबाजोगाई, ता. | छ.संभाजीनगर | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
अंबाजोगाई, जि.बीड 

४३ | मरळ सिध्देश्वर बारव, छ.संभाजीनगर | जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 
अंबाजोगाई, जि.बीड 

४४ | महादेव मंदिर शहोवता अवशेष छ.संभाजीनगर | विभागीय निधी 
पुनर्रउभारणी 

४५ | CRRA मंदिर व बारव, नांदेड स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मुखेड, ता. मुखेड 

४६ । मार्ततिर्थ तलाव माहूर, ता. माहूर नांदेड स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 

४७ | सिध्देश्वर मंदिर आणि पार्वती नांदेड स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मंदिर होट्टल, देगलूर, ता. 
देगलूर 

४८ । परमेश्वर मंदिर, होट्टल, ता. नांदेड नियमित निधी 
देगलूर 

४९ । योग नृसिह मंदिर राहेर, ता. नांदेड नियमित निधी 
नायगांव 

५० | गोकुळेश्वर मंदिर व बारव, नांदेड स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
चारठाणा, ता. जिंतूर, 
जि.परभणी 

५१ | खुराची आई मंदिर, चारठाणा, नांदेड नियमित निधी 


ता.जिंतूर, जि.परभणी 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


YR 


महादेव मंदिर (जोड मंदिर), 
चारठाणा, ता. जिंतूर, 
जि.परभणी 


नांदेड 


नियमित निधी 


द्‌३ 


उखंडेश्वर मंदिर, चारठाणा, ता. 
जिंतूर, जि.परभणी 


नांदेड 


नियमित निधी 


& 8 


गणपती मंदिर, चारठाणा, 
ता.जितूर, जि.परभणी 


नांदेड 


नियमित निधी 


द्द 


कुंडलाकार बारव TR, 
ता.सेळू,जि.परभणी (असंरक्षित 
स्मारक) 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


५६ 


चतुरस्त्र बारव वालूर, 
ता.सेळू,जि.परभणी (असंरक्षित 
स्मारक) 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


& (9 


सिध्देश्वर महादेव मंदिर, बारव, 
एरंडेश्वर, ता.पुर्णा, जि.परभणी 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


& (6 


कानिफनाथ गड खैरी, 
ता.सेनगाव, जि.हिंगोली 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


48 


सरस्वती मंदिराजवळील बारव 
एरगी ता.देगळूर (असंरक्षित 
स्मारक) 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


GO 


मारुती मंदिराजवळील बारव 
एरगी ता.देगळूर (असंरक्षित 
स्मारक) 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


६१ 


देवी मंदिर, किल्लारी, ता. औसा, 
जि.लातूर 


नांदेड 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


GX 


निलकंठेश्वर मंदिर, निलंगा, 
जि.लातूर 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


&3 


सोमेश्वर मंदिर व तळखेड 
ता.निलंगा जि.लातूर 


नांदेड 


जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ 


६४ 


विठ्ठल मंदिर, पानगांव, 
जि.लातूर 


नांदेड 


नियमित निधी 


द्द 


महादेव मंदिर, भटाळा, 
ता.राजूरा, जि.चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


&& 


कालभैरव मंदिर, नागरा, 
ता.जि.गोंदिया 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


६७ 


विष्णु मंदिर, माणिकगड, 
ता.जिवती, जि.चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


६८ 


अंबाळा तलाव परिसरातील 
मंदिरे, ता.रामटेक 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३०२ /सां.का.३ 


&S 


भवानी मंदिर, भटाळा, चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


(go 


AY Tears भटाळा चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


७१ 


महादेव मंदिर, बाबुपेठ, चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


७२ 


सोमेश्वर मंदिर, राजुरा, 
ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


७२ 


शंकर मंदिर, भिसी, चिमूर, 
जि.चंद्रपूर 


नागपूर 


स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 16f0ab65 14fc8598a9aa217e250845585 
6a701adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AFCOO6DAAE95D0F2CF7C7FO9CA18CF0C9C9363 
A05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
Date: 2023.10.27 18:23:27 +05'30° 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


